Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २८ ] गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ३१ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कक्ष- १३ - अका( नविशा )-कावि - २४६-२०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ३२२( ३) नुसार नगर परिषद , वाशिम यांची मंजूर 
उप विधी खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे : 


उपविधी 


a . 


संक्षिप्त नाव प्रारंभ :- (१ ) या उपविधीस वाशिम नगरपालिका ( अभिलेख्यांचे वर्गीकरण , परिरक्षण व नाशन या संबंधीचे उपविधी , 
२०१७ ) असे म्हणता येईल . 


( २) ते महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

( १ ) संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


२ . 


व्याख्या : 


या उपविधीमध्ये : 


( अ) अधिनियम म्हणजे, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ . 
( ब ) नगरपालिका म्हणजे , वाशिम नगरपालिका , वाशिम . 


क ) अध्यक्ष म्हणजे , नगरपालिकेचे अध्यक्ष . 


( ड) मुख्याधिकारी म्हणजे , नगरपालिकेचेमुख्याधिकारी . 
( इ ) कलम म्हणजे, अधिनियमाचेकलम , 


( फ ) अनुसूची म्हणजे, या उपविधी सोबत जोडण्यात आलेली अनुसूची. 
( ग) नमुना नंबर म्हणजे, महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता, २०१३ अन्वयेचा नमुना नंबर. 
( २) या उपविधीत वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दसमूह यांचे अर्थ हे त्यांना अधिनियमात अनुक्रमे नेमून दिलेल्या 


अ .-एक - अ -१ ( १६३४ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अर्थाप्रमाणेच असतील. 


३. नष्ट करण्यासाठी अभिलेखांचे वर्गीकरण करणे.- (१ ) ज्या कालावधीकरीता अभिलेख जतन करुन ठेवण्यात येतील तो कालावधी लक्षात 
घेऊन , नगरपालिकेच्या सर्व अभिलेखांचे पुढील वर्गात वर्गीकरण करण्यात येईल 

" अ वर्गाचे अभिलेख कायमचे जतन करून ठेवावयाचे. 


: 


“ ब ” वर्गाचे अभिलेख 


तीस वर्षाच्या कालावधीपर्यंत जतन करुन ठेवावयाचे. 


“ क ” वर्गाचे अभिलेख 


पाच वर्षाच्या कालावधीपर्यंत जतन करुन ठेवावयाचे. 


" ड " वर्गाचे अभिलेख अभिलेख किंवा कागदपत्रे याचा विषय निकालात काढण्यात येईपर्यंत किंवा नगरपालिकेच्या कार्यालयाची वार्षिक 

तपासणी पूर्ण होईपर्यंत किंवा ती कागदपत्रे किंवा ते अभिलेख ज्या कालावधीच्या नगरपालिकेच्या हिशोबांची 
तपासणी पूर्ण होईपर्यंत व अशा अभिलेखांच्या किंवा कागदपत्रांच्या विषयासंबंधीच्याहिशेब तपासणीच्याकिंवा 

लेखापरीक्षण संबंधी सर्व हरकती अंतिमरित्या निकालात काढण्यात येईपर्यंत जतन करुन ठेवावयाची. 
( २ ) दरवर्षी, मुंबई स्थानिक निधी हिशोब तपासणी अधिनियम, १९ ३० ( सन १९ ३० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २५ अन्वयेहिशेबांची वार्षिक 
तपासणी आणि नगरपालिकेच्या कार्यालयाची वार्षिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिका कार्यालयातील सर्व अभिलेखांचे या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये दिलेल्या कागदपत्रांच्या विषयाबाबतीत निर्दिष्ट केलेल्या वर्गानुसार त्यापैकी एका वर्गात वर्गीकरण करण्यात 
येईल .) 

(३ ) अनुसूची-१ मध्ये समावेश नसलेल्या अभिलेखांचे आणि कागदपत्रांचे वर्गीकरण त्यांचे स्वरुप पाहून करण्यात येईल . 
४. अभिलेखांचेपरिक्षण :- अध्यक्षांचेकिंवा मुख्याधिका-यांचे लेखी परवानगीशिवाय अभिलेखापाल यांनी नगरपालिकेच्या कोणत्याही सदस्यास 
किंवा जनतेतील कोणत्याही व्यक्तीस कोणतीही माहिती देता कामा नये, किंवा कोणतेही कागदपत्र दाखवता कामा नये. नगरपालिका 
अभिलेखातील कोणतेही कागदपत्र पाहणे करीताकिंवा विशिष्ट कागदपत्रांची प्रतिलिपी करुन घेण्याकरीता नगरपालिका सदस्यांना 

अध्यक्षाकडून लेखी परवानगी मिळवावी लागेल . 
५. माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ मधील कलम ८ नुसार जी माहिती पुरविता येणार नाही , अशा दस्तऐवजांची प्रतिलिपी अभिलेखापाल 

कोणालाही देणार नाही . 
६. ( १ ) अभिलेख विभागातील कर्मचारी वर्ग सोडून इतर कोणासही मुख्याधिका -यांचे परवानगी शिवाय नगरपालिका अभिलेखातील कोणत्याही 

कागदपत्रास हात लावता येणार नाही . 
( २) मुख्याधिका-यास जर मुभा न देण्याचे कारण नसेल तर, नगरपालिका कर्मचा-यांना कामाचेवेळात कार्यालयीन प्रयोजनासाठी कागदपत्र 
पाहण्याची मुभा दिली पाहिजे . 
( ३ ) नगरपालिका कर्मचा- यांना अभिलेखातील कोणत्याही कागदपत्रांची प्रतिलिपी पाहिजे असल्यास , त्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी 
लागेल . मुख्याधिकारी अशी परवानगी त्याच्या स्वेच्छेनुसार देईल किंवा नाकारील . 

( ४ ) प्रतिलिपी तयार करणारे लेखनिकाने फक्त कामाचेदिवशी अभिलेख कार्यालयात प्रतिलिपी तयार करण्याचे काम केले पाहिजे . 
७. (१ ) अभिलेख विभाग, कार्यालय अधीक्षक यांचे संनिकट , प्रशासनिक नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली आणि मुख्याधिकारी यांचे संपूर्ण 

पर्यवेक्षणाखाली राहील . 
( २) अभिलेखापाल त्यांचेविभागातील अभिलेखांना जबाबदार राहतील , आणि विभागीय प्रमुख हे आपआपल्या कार्यालयातील अभिलेखांना 
जबाबदार असतील . 


८. अभिलेख नष्ट करण्याची रीतः- मुख्याधिका-यांच्या समक्ष अभिलेख , (१) फाडून किंवा ( २) जाळून टाकून व नष्ट करण्यात येतील . 

परंतु , गुप्त किंवा गोपनीय स्वरुपाचे अभिलेख केवळ जाळून टाकूनच नष्ट करण्यात येतील. 
९ . नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणी पुस्तक :- मुख्याधिकारी, उपविधी ८ अन्वये नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणी पुस्तक , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची २ 

मध्ये तरतूद केलेल्या नमुन्यात 

ठेवावयास लावील . 
१०. अभिलेख नष्ट करण्याचे काम अभिलेखापालाचे उपविधीमध्ये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार केले पाहिजे . 
११. अभिलेख नष्ट केल्यावर त्यांची विल्हेवाट लावणे :- फाडून नष्ट केलेल्या अभिलेखांची विक्री करता येईल किंवा महाराष्ट्र नगर पालिका 

( स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण ) नियम , १९ ६७ यातील नियम ५ मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने, तसे करणे शक्य असल्यास , त्याचे विल्हेवाट 
लावण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


३ 


१२. तंबाखू , बिडी ओढण्यास व स्फोटक पदार्थ बाळगण्यास मनाई :- अभिलेख कार्यालयात तंबाखू , बिडी ओढण्यास सक्त मनाई 

आहे . तसेच कोणीही व्यक्ती स्फोटक किंवा ज्वलनशील वस्तू घेवून अभिलेख कार्यालयात प्रवेश करणार नाही. 
१३. बाब निर्णयासाठी संचालकाकडे पाठविणे :- उपविधी ३ च्या खंड ( २) नुसार अभिलेखांचे वर्गीकरण करण्याच्या संबंधात किंवा 

कोणत्याही अभिलेखाचा नाश करण्याच्या युक्तायुक्ततेबद्दल कोणतीही शंका उपस्थित झाल्यास , ती बाब निर्णयासाठी संचालकांकडे 

पाठविण्यात येईल आणि त्याचानिर्णय अंतिम असेल. 
१४. निरसन व व्यावृत्ती :- हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या तारखेस नगरपालिका क्षेत्रात अंमलात असलेले या उपविधी तारखेस 

कोणतेही नियम किंवा उपविधी हे, ते निरसित होण्यापुर्वी त्या नियमान्वये किंवा उपविधी अन्वये केलेल्या किंवा करण्याचे राहून गेलेल्या 
गोष्टी त्यांच्या बाबतीत असेल, त्याशिवाय निरसित होतील . 


अनुसूची १ 


( उपविधी ३ पहा) 


" अ " वर्ग कागदपत्र 


क्रमांक 


नमुना नंबर 


नमुना नंबर 


अभिलेखांचा विषय 


जुना 


नवीन 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


११ 


१ 


२ 


४५ 


३८ 


३ 


७२ 


४ 


७३ 


७८ 


५ 


७४ 


७ ९ 


६ 


९ ० 


२ ९ 


७ 


९ २ 


२८ 


८ 


९ ८ 


९ ८ 


९ 


१०० 


१०० 


१० 


१०१ 


९ १ 


११ 


१०२ 


९ २ 


१२ 


१०३ 


९ ३ 


( ४ ) 
सर्वसाधारण रोकड वही/ रोखपालाची रोकडवही 
इमारत परवाना नोंदवही . 
पाणीपुरवठा राखीव निधी. 
वेतन राखीव निधी . 
वेतन राखीव निधी आस्थापनाचे विवरणपत्र . 
दाव्याची नोंदवही. 
वेतनमान नोंदवही . 
भविष्यनिर्वाह निधी खातेवही . 
भविष्यनिर्वाह निधी दैनिक पुस्तक . 
निवृत्ती वेतन नोंदवही . 
निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश . 
निवृत्ती वेतन बील . 
निवृत्ती वेतन प्रदान आदेशाची नोंदवही. 
निवृत्ती वेतनधारीचे अर्ध वार्षिक प्रतिज्ञापन . 
तारणासंबंधी चौकशीचा निकाल दर्शविणारी नोंदवही . 
जंगम मालमत्तेची नोंदवही . 
स्थावर मालमत्तेची नोंदवही. 
स्थावर मालमत्ता व वस्तू 

ताळमेळ . 
जमिनीची नोंदवही. 
ठेवी धरुन गुंतवणूक नोंदवही . 
कर्जाची नोंदवही. 
वर्षाची कर्ज निवारण निधी नोंदवही . 
अनुदान नोंदवही. 
उपदान नोंदवही . 
साधारण सभा , स्थायी समिती, सर्व विषय समित्या व खाससमित्या यांचे कामकाज . 


१३ 


१०४ 


९ ५ 


१४ 


१०५ 


९ ४ 


१५ 


१०६ 


१६ 


११४ 


१७ 


१७ 


१२८ 


१६ 


५ अ 


१८ 


१२९ 


१५ 


१ ९ 


१४२ 


१ ९ 


२० 


१४३ 


२३ 


२१ 


१४४ 


२२ 


१४ ९ 


२६ 


२३ 


१५५ 


९ ६ 


२४ 


२५ 


जन्म - मृत्यु 

नोंदणी पुस्तक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची १ - चालू 


" अ वर्ग कागद पत्र – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


( ४ ) 
नगरपालिकेस पाठविलेले शासकीय ठराव . 
करासंबंधी अहवाल ( नगरपालिका क्षेत्रास सर्व प्रकारचे कर आणि फी बसविणे ) 
अधिनियम , नियम , उपविधी आणि करांची अनुसूची . 
नगर पालिकेच्या घटनेसंबंधी व पुनर्घटनेसंबंधीची कागदपत्रे . 
नगरपालिकेने केलेल्या व नगरपालिकेविरूद्ध केलेल्या दाव्या संबंधीच्या बाबी . 
नगरपालिकेस जिल्हाधिकारी यांचेकडून मिळालेली महत्त्वाची परिपत्रके आणि 
स्थायी आदेश . 
नगररचना , योजना, जलनिस्सारण योजना, पाणी -पुरवठा योजना आणि इतर महत्त्वाच्या 
योजना यासंबंधीच्या योजना व अंदाज . 
जमिनी व इमारती संपादन करण्यासंबंधीचे व त्यावरील खर्च चुकता करण्याची 
खरेदी खते व इतर कागदपत्रे . 
नष्ट केलेल्या अ, ब, क व ड कागदपत्रांची यादी . 
अतिक्रमणे व सार्वजनिक कामाकरीता अभिहस्तांकित केलेल्या जमिनीसंबंधीची 
कागदपत्रे . 
दस्तऐवजांचे नोंदणी पुस्तक . 
सात वर्षेमुदतीपेक्षा जास्त मुदतीचे कबूलायतसंबंधीची कागदपत्रे. 
प्रशासकीय अहवाल . 
नगरपालिका क्षेत्रातील सर्वसाधारण जनगणनेचा गोषवारा 
शहर- भू-मापन नकाशे, महत्त्वाचे ऐतिहासिक ठिकाणचे इतर नकाश आणि नगरपालिका 
क्षेत्राचा नकाशा . 


..... 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


सनदा . 


४२ 


अधिनियम ,नियम आणि उपविधी खाली अधिकार प्रदान करण्यासंबंधीचे आदेश . 


. 


४३ 


माध्यमिक शाळांची स्थापना . 
प्राथमिक शाळांची स्थापना . 


४४ 


४५ 


४६ 


वाचनालयांची स्थापना . 
शासनाचे राजपत्र / शासन निर्णय इ . 

सेवानिवृत्ती प्रकरणे . 
" ब " वर्ग कागदपत्र 


४७ 


१ 


१ 


०८ 


२ 


३ 


४ 


२ 


३ 


६८ 


पावती/ धनादेश पुस्तकांचा माल लेखा. 
सर्वसाधारण बँक पुस्तक 
जर्नल नोंदवही 
सर्वसाधारण खाते नोंदवही 
क्षतीपुर्ती बंधपत्राचा नमुना. 
अर्थसंकल्पीय अंदाज सारांश . 
विभाग किंवा कार्यालय , अधिका - यांच्या ( आस्थापना) वेतनाच्या प्रस्तावित तरतुदीच्या 
तपशिलांचेविवरणपत्र . 
अर्थसंकल्पीय अंदाजात तरतूद 

केलेल्या बांधकामाच्या खर्चाचे तपशील दर्शविणारे 
विवरणपत्र . 


३ 


४ 


८६ 


४ 


५ 


८७ 


६ 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची १- चालू 


" ब वर्ग कागद पत्र - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६ 


८ 


८० 


कर्जविषयक दायित्वे . 


७ 


१२ 


८ 


१४ 


९ 


१५ 


कर व पट्ट्या यांची दैनिक वसुली नोंदवही. 
कर/ महसूल यांच्या जमा रकमांची दुय्यम नोंदवही . 
संकीर्ण जमा रकमांची दुय्यम नोंदवही. 
बिलांची वसुली करण्या-यांकडून भरणा करण्यात येणा- या रकमा स्वीकारण्याच्या 
अधिका -यांची वसुली नोंदवही. 
रोख प्रवाह विवरण . 


१० 


१६ 


११ 


८३ 


१२ 


२३ 


१४ 


अदत्त रकमेची नोंदवही . 


१३ 


२४ 


८२ 


जमा रकमांची/ प्रदानांची वर्गीकृत नोंदवही. 
वार्षिक लेखे, जोडपत्र १-२ , उत्पन्न खर्च लेखा . 


१४ 


२७ 


८१ 


१५ 


२८ 


८० 


वार्षिक लेखांचा सारांश, ताळेबंद . 


१६ 


२ ९ 


अस्थायी मतांचे आणि दायित्वाचे विवरणपत्र . 


१७ 


३१ 


जकात वसुली नोंदवही. 


१८ 


३६ 


१ ९ 


३ ९ 


२० 


४३ 


३५ 


जकाती कराधान अधीक्षकांची वसुली नोंदवही . 
व्यक्ती अगर संस्था यांच्याकडून येणे असलेल्या जकातीबद्दल त्यांच्या बरोबर 
असलेले चालू खाते . 
कर आकारणीस पात्र असलेल्या इमारती आणि जमिनी यांची आकारणीची सूची. 
आकारण्यात आलेल्या करांची मागणी नोंदवही. 
करास पात्र ठरविलेल्या कंपन्या आणि व्यक्ती यांची आकारणी सूची. 
व्यवसाय इत्यादीवरील करासंबंधी नोंदवही. 


२१ 


४७ 


५२ 


२२ 


५२ 


२३ 


५३ 


२४ 


५४ 


व्यवसाय , व्यापार , आजिविका आणि नोकरी यावरील करांची मागणी नोंदवही. 


२५ 


५५ 


करमणुकीचे कर देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींचे आकारणी नोंदवही. 
करमणुकीवरील उत्पन्न कर मागणीची नोंदवही. 


२६ 


५६ 


२७ 


५७ 


जाहिरातीची नोंदवही. 


२८ 


५८ 


जाहिरातीवरील कराची मागणी नोंदवही . 


२ ९ 


६० 


वाहने , नौका आणि जनावरे या वरील कर देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीची 
आकारणी नोंदवही. 


३० 


६१ 


वाहने , जनावरे यावरील करांची नोंदवही . 


३१ 


४० 


६२( अ ) 
६२( ब ) 


४१ 


खाजगी नळ जोडण्याबाबतची नोंदवही . 
घरगुती ( नळ) जोडण्यासंबंधी नोंदवही. 
पाणीपट्टीच्या आकाराबाबत मागणी नोंदवही. 


३२ 


६४ 


३३ 


६६ 


विशेष स्वच्छता विषयक उपकराची मागणी नोंदवही. 


६ ९ 


मागणी आणि वसुली नोंदवही. 


३४ 
अ .-एक - अ -२ ( १६३४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची १- चालू 


“ ब ” वर्ग कागद पत्र - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
तिकिटांच्या दर्शनी मुल्याचा माल लेखा. 


३५ 


७१ 


५८ 


३६ 


७६ 


० ९ 


अनुज्ञप्तीची नोंदवही. 


३७ 


७७ 


लेखी परवानगीचे प्रतिपत्र . 


३८ 


८१ 


१० 


जमिनी आणि इमारतींच्या भाड्याची मागणी नोंदवही. 


३ ९ 


८८ 


३२ 


खाजगी व्यक्तीसाठी केलेल्या कामाची नोंदवही . 


४० 


९ १ 


५२ 


संकीर्ण मागण्यांची नोंदवही. 


४१ 


९ ३ 


६६ 


कायम/ हंगामी आस्थापनेचे वेतन व प्रवास भत्ता नोंदवही . 


४२ 


७५ 


कायम / तात्पुरत्या आस्थापनेचे वेतन देयक . 


४३ 


९ ६ 


७७ 


प्रवासभत्ता यासाठी कायम /हंगामी आस्थापनेचा पावतीपट . 


४४ 


९९ 


२० 


अग्रधन अग्रीम नोंदवही . 


४५ 


२५ 


प्रतिभूतींची नोंदवही. 


४६ 


११६ 


२१ 


माल पुस्तक . 


४७ 


११ ९ 


विजेच्या दिव्यांचा लेखा . 


४८ 


१२१ 


३४ 


पशुधन नोंदवही. 


४ ९ 


१२३ 


१२ 


कार्यादेश नोंदवही. 


५० 


१२४ 


कार्यादेशाचे एकत्रीकरण पुस्तक . 


५१ 


१३१ 


कंत्राटदाराचेबिल . 


५२ 


१३३ 


६२ 


काम पूर्णतेचा अहवाल व दाखला. 


५३ 


१३६ 


६१ 


मोजमाप पुस्तक . 


५४ 


१३७ 


३३ 


मोजमाप पुस्तकाची नोंदवही. 


५५ 


१३८ 


किरकोळ बांधकामाची नोंदवही. 


५६ 


१३ ९ 


(किरकोळ कामांव्यतिरिक्त ) बांधकामाची नोंदवही . 


५७ 


१४० 


रस्त्यांच्या सामानाचा माल लेखा. 


५८ 


१४१ 


हत्यारे व संयंत्रे नोंदवही. 


५ ९ 


१४५ 


कर्जनिवारण निधीची रोजकिर्द . 


६० 


१४६ 


प्रमाणपत्र व नोंदवही . 


६१ 


१४७ 


२४ 


प्राप्त ठेवी यांची नोंदवही. 


६२ 


& 


१४८ 


रोख रकमेखेरीज जमानत ठेवे नोंदवही . 


६३ 


१५० 


आस्थापनेची लेखा परीक्षा नोंदवही. 


६४ 


१५१ 


नियतकालीक कार्यातील फेरबदलाची नोंदवही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची १ - चालू 


“ ब ” वर्ग कागद पत्र - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
आकस्मिक खर्च लेखापरीक्षा नोंदवही. 


६५ 


१५२ 


६६ 


१५३ 


९ ७ 


निवृत्तीवेतन लेखापरीक्षा नोंदवही. 


६७ 


८४ 


अंदाजपत्रक आणि पुरवणी आणि सुधारलेली अंदाजपत्रके . 


६८ 


जमानत नामे . 


६ ९ 


तीन वर्षाहून जास्त परंतु सात वर्षापेक्षा जास्त नसलेल्या मुदतीचे कबुलायती संबंधीची 
कागदपत्रे. 


७० 


आवक नोंद रजिस्टर्स 


७१ 


जावक नोंद रजिस्टर्स. 


७२ 


हिशोब तपासणीच्या टिपणी व त्यावर केलेली कार्यवाही. 


७३ 


वार्षिक हिशेब. 


७४ 


निविदा आणि संविदा . 


७५ 


दवाखान्याचेहिशेब . 


७६ 


सर्व कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका , प्रथापना, बदल्या, वेतन , वाढी, बढत्या , रजा मंजूर 
करणे यासारख्या आस्थापनेसंबंधीच्या बाबी. 


७७ 


०५ 


बँकमेळ विवरणपत्र . 


७८ 


०६ 


जर्नल प्रमाणक . 


७ ९ 


०७ 


संपणा- या वर्षाची तेरीज . 


८० 


२७ 


मागणीची नोंदवही. 


" क " वर्ग कागदपत्र 


१ 


२ 


५४ 


सर्वसाधारण पावती . 
कर्ज निधीतून मागविण्यात यावयाच्या बांधकामावरील अंदाजित खर्चदर्शविणारी 
विवरणपत्रे. 


२ 


७ 


३ 


विश्वस्त निधीचे अंदाजित उत्पन्न , प्रदाने व शिल्लक दर्शविणारे विवरणपत्र . 


८ ९ 


a 


४ 


१० 


पुनर्विनियोजनाचेविवरणपत्र . 


५ 


१३ 


५६ 


नगरपालिका कार्यालयात नाकाप्रभाग यामध्ये पैसे भरण्यासाठी चलन . 


६ 


१७ 


धनप्रेक्ष ( मनिऑर्डर ). 
कोषागारात / उपकोषागारात भरलेल्या रकमेचे चलान . 


७ 


१ ९ 


८ 


२० 


१३ 


प्रदानाच्या बिलांची नोंदवही . 


९ 


२१ 


६५ 


नामंजुरीचेविवरणपत्रे . 


१० 


२२ 


६४ 


प्रमाणक . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९४० 


अनुसूची १- चालू 
" क " वर्ग कागद पत्र - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
खातेबदलाची नोंदवही . 


११ 


२५ 


१२ 


२६ 


त्रैमासिक लेखे. 


१३ 


३० 


जकात पावती बुक . 


३२ 


३ 


जकातीऐवजी ठेवी घेण्याबद्दल पावती . 


१४ 
१५ 


३३ 


जकात ठेवीची वसुली भरण्याबाबत चलान . 


१६ 


३४ 


जकात पावती कमी भरलेल्या जकातीकरीता पुस्तक . 


१७ 


३५ 


रेल्वे बिजक नोंदवही . 


१८ 


३७ 


चालू खात्यातून आयात केलेल्या वस्तुबद्दल प्रतिज्ञापत्रांचा नमुना. 


१ ९ 


३८ 


चालू खात्यातून आयात केलेल्या मालासाठी पास . 


२० 


४० 


जकात परतावा खाते . 


२१ 


४२ 


५० 


पथकर वसुलीची नोंदवही . 


२२ 


४४ 


३७ 


आकारलेल्या करासंबंधीच्या आक्षेपांची नोंदवही . 


२३ 


४६ 


३ ९ 


आकारलेल्या करातील वाढ व घट यांची नोंदवही . 


२४ 


४८ 


कराचेबिल . 


२५ 


४ ९ 


कराचे पावती पुस्तक . 


२६ 


५१( अ ) 


नोटीस आणि वारंट फी नोंदवही. 


५१( ब ) 


नोटीस आणि वारंट फॉर्म . 


२७ 


५ ९ 


जाहिरातीवरील करांची आक्षेपत्र नोंदवही. 


२८ 


६३ 


४७ 


मीटर नोंदवही 


२ ९ 


६५ 


खाजगी मेहत्तर कामाबाबत नोटीस . 


३० 


७० 


यात्रेकरु पावती . 


३१ 


७४ 


१०१ 


अनुज्ञप्तीचे प्रतिपत्र . 


३२ 


३ 


७ ९ 


कत्तलखान्याच्या पावतीचे प्रतिपत्र. 


३३ 


८० 


५ ९ 


३ 

३४ 


वसुली लिपिकास दिलेल्या तिकिटाचा लेख . 
माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपिलाची आदेश व नस्ती ( ज्यामध्ये 
द्वितीय अपील झालेली नाही अशी प्रकरणे ). 


८३ 


उद्यानखाते वही. 


३५ 

६ 


८४ 


५३ 


संकीर्ण मागण्याचेबिल . 


३७ 


८५ 


संकीर्ण मागण्यांच्या बिलाची नोंदवही . 


३८ 


८६ 


प्रतिलिपी फीची नोंदवही . 


३ ९ 


८७ 


पथिकाश्रम / सराई / धर्मशाळा यातील प्रवाशांची नोंदवही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


९ 


अनुसूची १- चालू 


6 


" क " वर्ग कागदपत्र - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
लाकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अपिलाची प्रकरणे. 


४० 


४१ 


९ ५ 


७६ 


आस्थापनेचेनियतकालिक वेतन वाढीचे प्रमाणपत्र . 


४२ 


१०७ 


आकस्मिक खर्चाचेबिल . 


४३ 


१० ९ 


मिळालेल्या मालचे रोजकिर्द. 


४४ 


११० 


दिलेल्या मालाची रोजकिर्द. 


४५ 


१११ 


माल खातेवही . 


४६ 


११२ 


६३ 


मालाचे मागणीपत्रक . 


४७ 


११३ 


६ ९ 


मुद्रांक लेखा (तिकिटांचे नोंदवही) . 


४८ 


११५ 


३१ 


मिश्रखताच्या निर्मितीची नोंदवही . 


४ ९ 


११७ 


मिळालेल्या कोळशाचा तपशील. 


५० 


११८ 


रॉकेल तेलाचा लेखा. 


५१ 


१२० 


४७ 


विद्युतशक्तीच्या खपाची मीटर नोंदवही. 


५२ 


१२२ 


वैरणीचा लेखा. 


५३ 


१२५ 


कार्यादेश बिलबुक . 


५४ 


१२६ 


पेट्रोल लेखा . 


१२७ 


४ ९ 


मोटार वाहन लेखा. 


५६ 


१३० 


५७ 


१३४ 


४३ 


५८ 


१३५ 


४४ 


दर सूची. 
रोजंदारीवर लावलेल्या मजुरांचे दैनिक हजेरीपट . 
सकाळचे प्रतिवृत्त . 
एक वर्षमुदतीपावेतो कबुलायत संबंधीच्या बाबी. 
प्लेग , कॉलरा , आणि देवीचे नोंदणी पुस्तक . 
चेक पुस्तके ( वापरलेल्या स्थळप्रती ). 


५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 


कोंडवाडा रजिस्टर . 


६३ 


कोंडवाडा किर्द. 


६४ 


इलेक्शनसंबंधी रेकॉर्ड . 


६५ 


संकीर्ण अर्ज-( १) बिल्डींग पर्मिशन अर्ज, (२) बिल्डींग परवाना हुकूम , (३) खाते 
बदलचे अर्ज, (४ ) खाते वर्ग बदल करणे संबंधी अॅसेसरचे हुकूम. 


६६ 


रजा व बदल्यासंबंधीचे कागद . 


६७ 


क्रिमीनल तक्रारीसंबंधीचे कागद . 


६८ 


टपालाचेकिंवा शिपायाचेडिलीव्हरी बुक (मुद्दाम बुक ). 
दुरुस्तीच्या योजना व अंदाज ( एस्टिमेंट दुरुस्ती ). 


६ ९ 
अ .-एक - अ -३ ( १६३४ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


अनुसूची १ -चालू 


“ क ” वर्ग कागदपत्र - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
नगरपालिकेच्या कायम प्रकाल्पासंबंधी किंवा इतर अशा महत्त्वाच्या योजना संबंधीचे 


७० 


कागदपत्र . 


७१ 


मूळकामाच्या योजना व अंदाज . 


७२ 


खाते बदलणेसंबंधी रजिस्टर , 


७३ 


बिल्डींग परवानगीसंबंधी इतर चौकशीचे अर्ज. 


७४ 


खाते बदलणेसंबंधी चौकशीचे कागद . 


७५ 


देवी टोचण्याचे रजिस्टर . 


७६ 


खाजगी व सार्वजनिक संस्थांना देणग्या देण्यासंबंधी कागदपत्र. 


७७ 


रहिवाशास अयोग्य इमारतीबाबत तजविजीसंबंधी रेकॉर्ड . 


७८ 


धोक्याचे इमारती व शेडसंबंधी कागदपत्र . 


७ ९ 


५ ब 


संकीर्ण अग्रीम ताळमेळ . 


८० 


५ क 


ठेवी / अग्रीम प्राप्त रकमांचा ताळमेळ. 


८१ 


११ 


संकीर्ण विक्रीची नोंदवही . 


८२ 


१८ 


प्रगतीशील कामांची नोंदवही. 


८३ 


३६ 


वेतनमान नोंदवही . 


८४ 


४२ 


कर्मचा- यांनी सादर केलेल्या सुरक्षेच्या पर्याप्तीबाबत चौकशीचेनिर्णय दर्शविणारी 
नोंदवही . 


८५ 


६७ 


प्रदान थांबविण्याचा आदेश . 


८६ 


७० 


साहित्य पावती नोंदवही . 


८७ 


७१ 


साहित्य मागणी नोंदवही . 


८८ 


७२ 


साहित्य निर्गमन नोंदवही. 


८ ९ 


७३ 


साठ्याचा अहवाल . 


९ ० 


७४ 


नोटिसा आणि अ नोंदवही . 


९ १ 


८२ 


जमा व प्रदाने लेखा. 


" ड " वर्ग कागदपत्र 


१ 


४१ 


पथकराची दर्शनी मुल्याचेतिकीट . 


४५ 


खाजगी मेहतर कामाची नोटीस . 


२ 


६७ 


४६ 


खाजगी सफाई सेवेबाबत निरीक्षक यांचेतिमाही अहवाल . 


३ 


नाका आणि दवाखाने या ठिकाणी ठेवलेली भेट नोंदबुक . 


४ 


प्लेग , कॉलरा , देवीसंबंधीचे दैनिक अहवाल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


११ 


अनुसूची १- चालू 


" ड " वर्ग कागद पत्र – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
नैमित्तिक रजेची नोंदवही आणि नैमित्तिक रजेचे अर्ज . 


६ 


लेखापरीक्षा प्रयोजनाकरीता न लागणारी महत्त्वाची नसलेली इतर कागदपत्रे . 


७ 


कारवाई न करण्यासारखी नगरपालिकेने सरकारी कार्यालयास पाठविलेले अहवाल . 


८ 


जकात नियम , १ ९ ६८ प्रमाणे फॉर्स. 


९ 


सर्वप्रकारचे ना - हरकत प्रमाणपत्र स्थळप्रत व संबंधित कागदपत्रे . 


१० 


यात्रा, बाजार संबंधी. 


११ 


जन माहिती यांचेकडील माहिती मागण्याचे अर्ज (प्रथम अपिलातील प्रकरणाव्यतिरिक्त). 

अनुसूची २ 
( उपविधी ९ पहा) 


नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणी पुस्तक . 


शेरा 


अनुक्रमांक नष्ट केलेल्या दस्तऐवजांचा 

क्रमांक व तारीख 


नष्ट केलेल्या 

अभिलेखाचा 
थोडक्यात तपशील 


नष्ट केल्याची 
तारीख 


क्रमांक 


तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


* मी याद्वारे असे प्रमाणित करतो की , अनुक्रमांक 
आले आणि ते विकण्यात आला/ आले . 


मध्ये दाखविलेला ( ले ) दस्तऐवज फाडून - जाळून माझ्या समक्ष नष्ट करण्यात आला / 


दिनांक 


मुख्याधिकारी यांची सही. 


* येथे उप -विधी ११ अन्वये विल्हेवाट लावण्याची रीत निर्दिष्ट करा. 


वाशिम : 
दिनांक १२ जुलै २०१८ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


ITT 9-31 ( 31. fq . g .), 7. III . 27. 31. 55.990 . 


BY COLLECTOR 


No. Desk - 13 - AK -WS - 246-2018.— 


As per Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 , Sec 
tion 322 ( 3), sanctioned Bye - laws of Municipal Council, Washim is published as under. 


Bye laws 


1. Short title and commencement - ( 1) These Bye laws may be called the Washim Municipal Council 

(Classification , Preservation and Destruction of Record ) Bye laws, 2017 . 
( 2) Definations - ( 1) In these Bye laws, unless the context otherwise requires 
( a ) Act means the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat & Industrial Township 

Act, 1965 . 


(b ) Council means Whasim Municipal Council, in Washim District . 


(c) President means the President of Council. 
(d ) Chief Officer means the Chief Officer of the Council. 
( e ) Section means a section of the Act . 
(f) Schedule means Schedule appended to these Bye laws. 

(g) Form means Form prescribed under Maharashtra Municipal Account Code, 2013 . 
2. Words or expressions used in these Bye laws but not defined shall have meanings respectively 

assigned assigned them in the Act. 
3. Classification of Record for purpose of destruction . +1) All records of the Municipal Council shall be 

classified into the following classes , having regard to the period for which such records shall be 
preserved , namely : 
( A ) Class Records 

to be preserved permanently , 
( B ) Class Records 

To be preserved for a period of thirty years , 
( C ) Class Records 

To be preserved for a period of five years , 
( D ) Class Records 

To be preserved until the disposal of the subjectmatter of the papers or 
records or the completion of the Annual Inspection of the Office of the Municipal Council or the 
completion of the Audit of Accounts of the Municipal Council for the period for which the papers 
or records relate and the final disposal of all audit objections pertaining to the subjectmatter of 

such papers or records. 
(2) Every year after completion of the Annual Audit of Accounts under the Bombay Local Fund 

Audit Act, 1930 (Bom . XXV of 1930 ) and of the Annual Inspection of the Office of the Municipal 
Council, all records , dealt within the Office of the Municipal Council shall be classified into one 
of such classes in accordance with the class indicated in respect of the subject -matter of the 

documents set out in Schedule I hereto appended . 
(3 ) Documents and papers not included in Schedule “ I” shall be classified after taking into 

consideration the nature thereof. 


4. Preservation Records . — The record -keeper shall not give any information or show any papers to 

any Municipal Councillor member of public without written permission either from the President 
or the Chief Officer . The Municipal Councillors shall have to obtain a written permission from 
the President to see any paper or to copy out certain papers from the Municipal Record . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


१३ 


5. The Record -keeper shall not give any information which is not permitted under Sec . 8 of R.T.I. 

Act, 2005 . 


6. ( 1) Nobody excepting staff of the Record Section shall touch any paper in the Municipal Record , 

without the permission of the Chief Officer . 
(2 ) The Municipal Servants shall have be allowed to see the papers for office purpose during 

working hours unless the Chief Office has reasons not to allow . 
( 3) The Municipal Servants shall have to take written permission if they require copy of any 

Record . It shall be the discretion of the Chief Officer to grant such permission or not. 
(4 ) Staff of Record Section shall perform their duties on working day only . 
7. ( 1) The Record Section shall be under the immediate supervisions and administrative of the 

Office Superintendent and under the overall supervision of the Chief Officer. 
(2 ) The Record -keeper shall be responsible for the records in his Department while the Departmental 

Heads will be responsible for the records in their respective offices . 
8. Manner of Destruction of Records. — The Records shall be destroyed either ( 1) By tearing or (2 ) by 

burning in the presence of the Chief Officer : 

Provided that, records of a secret or confidential nature shall be destroyed only by burning . 
9. Register of Records destroyed . — The Chief Officer shall cause a register of the records destroyed 

under Bye-laws 8 to be maintained in the form provided in the Schedule “ II ” hereto appended . 
10. The work of destroying records shall be carried out by the Record -keeper in themanner specified 

in these Bye-laws. 
11. Disposal after the records are destroyed . — The record destroyed by tearing may be sold or otherwise 

disposed of in the manner provided under rule 5 of the Maharashtra Municipalties . ( Transfer- of 

Property ) (Procedure) Rules, 1967 , if it is possible to do so . 
12. Smoking prohibited. Smoking is strictly prohibited in the Record Office . 
13. Reference to Director. — Where any doubt arises in respect of the Classification of Record in 

accordance with clause ( 1) of By- law 3 or in regard to the property of destruction of any -records , the 
matter shall be referred to the Director of Municipal Administration ,Maharashtra State, Bombay , 
and his decision thereon shall be final. 


14.Repeal and Saving. – Any Rules or Bye -laws corresponding to these By-laws in force within the 

Municipal area immediately before the date of commencement of these By -laws shall stand 
repealed in that area , except as respects, things done or omitted to be done under the Rules or 
Bye-laws, so repealed . 


SCHEDULE “ I ” 


[See Bye- law 3 ( 2 ) ] 


" A " Class Papers 


Serial No. 


Form No. (old ) 


New No. 


Subject Matter or Record 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


11 


1 


General Cash Book . 


2 


45 


38 


3 


72 
73 


4 


78 


Register of Building Permission . 
Water Supply Reserve Fund . 
Salary Reserve Fund. 
Salary Reserve Fund Statement of Establishments . 
Register of Suits. 


5 


74 


79 


6 


90 


29 


34.- 546-37-8 ( 9& 38 ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


SCHEDULE “ I ” —Contd . 


“ A ” Class Papers — Contd . 


( 1) 
7 


( 2 ) 
92 


8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


98 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
114 


( 3 ) 
28 
98 
100 
91 
92 
93 
95 
94 


17 


128 


17 
16 
5 A 


18 


129 


15 
19 


19 


142 


143 


23 


20 
21 
22 


144 


149 


26 


23 


155 


96 


24 


25 


• • 


26 
27 


(4 ) 
Scale Register. 
Provident Fund Ledger . 
Provident Fund Day Book . 
Pension Register. 
Pension Payment Order . 
Pension Bill. 
Register of Pension Payment Order . 
Half - yearly Declaration of Pensioners etc. 
Register showing the Results of Enquiries made etc. 
Register of Moveable Property . 
Register of-Immoveable Propery . 
Immoveable Property & Reconciliation . 
Register of Lands. 
Register of Investments including Deposits . 
Register of Loans. 
Register of Sinking Fund . 
Register of Grants . 
Gratuity Register. 
Proceeding Books of General Meeting ; Standing Committee , All 
Subject Committees and Special Committees . 
Birth and Death Register . 
Government Resolutions communicated to the Council . 
Taxation Reports (Levy of kinds of Taxes and Fees within Municipal 
limits ). 
Acts, Rules, Bye - laws and Schedule of Taxes . 
Papers regarding Formation and Re- constitution of the Municipal Council. 
Matters relating to Suits by or against the Council . 
Important Circulars and Standing Orders from the Collector 
Communicated to this Municipal Council . 
Plans and Estimates of Town Planning Schemes Drainage Scheme, 
Water Works Scheme, and Other Capital Schemes. 
Sale Deeds and other papers regarding Acquisition and payment of 
expenses for lands and buildings. 
List of A , B , C , D Papers destroyed . 
Papers regarding Encroachments, lands assigned for public purposes. 
Register of Documents. 
Matter relating to Kabulayats period exceeding seven years. 
Administration Reports . 
Abstract or General Census ofMunicipal District. 
City Survey maps othermaps of important historical places and themaps 
of Municipal District . 
Sanadas. 
Orders relating to the Delegation of Powers Under the Act, Rules and 
Bye -laws. 
Establishment of Secondary Schools . 
Establishment- a Primary School. 
Establishment of Library . 
Govt . Gazette & G. R. 
Pension Cases Subject Matter of Record . 


28 
29 
30 


31 


32 


.. 


33 


.. 


.. 


34 


35 
36 


37 


38 


39 
40 


41 
42 


43 


.. 


44 
45 


46 


45 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 


१५ 


SCHEDULE “ 1 ” —Contd . 


“ B ” Class Papers 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


08 


2 


3 


2 


3 


4 
68 
86 
87 


3 


4 


4 


5 


5 


6 


88 


6 


8 


80 


7 


12 


8 


14 


9 


15 


10 


16 


11 


18 


12 


23 


14 


13 


24 


82 


14 
15 
16 


81 


80 


27 
28 
29 
31 
36 
39 


17 


18 


19 


Stock Account of Receipt/Cheque Books . 
General Receipt Book . 
General Register. 
General Ledger. 
Form of Bond Indemnity . 
Budget Estimate to Summary . 
Department of Office ; Statement of details of provision proposed for 
Pay -of Officers ( Establishments ) 
Statement showing the details of expenditure , on Public Works 
Provided for the Budget Estimates . 
Loan Liabilities. 
Register of Daily Collection of Taxes and Rates . 
Subsidy Register of Receipts Tax /Revenue. 
Subsidy Register of Miscellaneous Receipts . 
Collection Register of Officer receiving Remittance forms Bill 
Collectors . 
Cashier s Cash Book . 
Unpaid Register. 
Classified Register of Receipts / Payments . 
Annual Accounts of the Municipal Council . 
Abstract of Annual Accounts of the Council. 
Statement of Floating Assets and Liabilities of the Municipal Council . 
Collection Register of Octroi. 
Octroi/Tax Superintendents Collection Register. 
Account Current with individuals , firms or Public Bodies for Octroi 
Dues from them . 
Assessment list of Buildings and Lands liable to Taxation . 
Demands Register of Assessed Taxes. 
Daily Collection Register of Taxes. 
Assessment List of Companies and person liable to taxation Professions, 
Trades, Ceiling and Employment . 
Register of objections to tax on Professions etc. 
Demand Register for Tax on Professions etc. 
Assessment -Register of persons liable to pay Tax on Cinemas, Theatres , 
Circuses, Carnivals and other performances and Show Tax., 
Demand Register of Tax on (Income), Theatres, Circuses, Carnivals and 
other-performances and show Tax . 
Register of Advertisements . 
Demand Register of Tax on Advertisement. 
Assessment Register of persons liable to pay tax on vehicles , boats and 
animals . 
Register of Private , Pipe Connections. 
Register of house Connections . 
Demand Register in respect of charges of Water Rate fixed for supply of 
water by measurement . 
Demand Register of Special Sanitary Cess . 
Assessment List. 
Register of Demand and Collections. 
Stock Account of face Vales , Tickets. 
Register of Licences. 


20 


43 
47 
52 


35 
52 


21 


22 


23 


53 


24 
25 


54 
55 
55 


26 


.. 


27 


57 


58 


.. 


28 
29 
30 


60 


61 


31 


40 


62 A 
62 B 


41 


32 


64 


33 


.. 


66 
69 
71 


.. 


34 
35 
36 
37 


76 


58 
09 


77 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


SCHEDULE “ I ” —Contd . 


“ B ” Class Papers — Contd . 


(2 ) 


( 1 ) 
38 


( 3 ) 
10 


81 


39 


88 


32 


40 


91 


52 


41 


93 


66 


42 


75 


(4 ) 
Demand Register of Rents of Lands and Buildings . 
Register of Works done for private individuals. 
Register of Miscellaneous Demands. 
Pay Bill Register. 
Pay Bill and Acquaintance Roll of the permanent/temporary Establish 
ment of the Municipal Council . 
Acquittance Roll for Permanent/ Temporary Establishment for 
Travelling Allowance. 
Provident Fund Broad Sheet. 
Account of Permanent Advance . 


.. 


43 


96 


77 


44 


99 


20 


45 


108 


25 


46 


116 


21 


47 


119 


48 


121 


34 


49 


123 


12 


50 


124 


51 


131 


52 


133 


62 


53 


61 


136 
137 


54 


33 


55 


138 


56 


139 


57 


140 


58 


141 


59 


145 


Stock Book . 
Account of Electric Lights . 
Livestock Register. 
Work Order Book . 
Work Orders issued of all completed works. 
Contractor s Bill 
Completion Certificate of Original Works. 
Form ofMeasurement Book . 
Register ofMeasurement Books. 
Register of Petty Works. 
Register of Works (other than Petty Works ). 
Stock Account of Road Materials . 
Tools and Plants Register. 
Cash Book of Sinking Fund . 
Register of Debentures. 
Register of Advances, Deposits . 
Register of Security Deposits other than Cash . 
Audit Register of permanent/ Temporary Establishment. 
Register of Periodical Charges. 
Contingent Audit Register. 
Audit Register of Pension . 
Budget and Supplementary and revised Budget. 
Security Bonds. 
Matters relating to Kabulayats for a period exceeding three years but not 
exceeding seven years. 
Inward Register . 
Outward Register. 
Audit Note and action taken thereon . 


60 


146 


61 


147 


24 


62 


148 


63 


150 
151 


64 
65 


152 
153 


66 


97 
84 


67 


68 


69 


.. 


70 


71 


72 


73 


Annual Accounts . 


74 


75 


76 


Tenders and Contracts . 
Dispensary Accounts . 
Establishmentmatters such as Appointments, postings, Transfers , Incre 
ments , Promotions Grant of leave concerning the entire staff . 
Bank Reconciliation Statement. 
General Voucher. 
Trial Balance Sheet of ending year . 
Demand Register . 


05 


77 
78 


06 


79 


07 


80 


27 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


१७ 


SCHEDULE “ I ” —Contd . 


“ C ” Class Papers 


( 1) 


( 2 ) 
2 


( 3 ) 
54 


2 


7 


3 


9 


89 


4 


10 


5 


13 


56 


6 


17 


7 


19 


13 


8 
9 


20 
21 


65 


10 


22 


64 


11 


25 


12 


13 


26 
30 
32 


14 
15 
16 


33 
34 


17 


35 


18 


37 


19 


38 
40 


20 


21 


42 


50 
37 


22 


44 


( 4 ) 
General Receipts . 
Statement showing the Estimated Expenditure on Works to be met out of 
Loan Fund . 
Statement showing the Estimated Receipts and balances of Trust Funds 
administered by Council. 
Statement of Reappropriation . 
Chalan for remittance of money to Municipal Office /Naka or Station etc. 
Money Order Received . 
Challan of cash paid into Treasury at State or Reserve Bank . 
Register of Bills for Payment. 
Disallowance Statement. 
Bill Form . 
Register of Transfer Entries. 
Quarterly Accounts . 
Octroi Receipt Books . 
Receipt for Deposit in lieu of Octroi. 
Chalan for remittance of Octroi Deposit Collection . 
Receipt for different of Octroi recovered . 
Railway Invoice Register. 
Declaration Form for articles imported by a person /Mercantile Firm / 
Public Body in Current Account. 
Pass for Goods imported in Current Account. 
Octroi Refund Ledger. 
Collection Register of Toll. 
Register of Objections to assessed taxes. 
Register of Increase and Decrease of assessed taxes . 
Bill of Taxes. 
Receipt of Taxes. 
Register ofNotice and Warrant Fees . 
Notice and Warrant Form . 
Register of Objections to taxes on Advertisement. 
Meter Reading Book . 
Notice of Private Scavenging Service 
Pilgrim Tax Receipt. 
Counterfoil of License . 
Counterfoil of slaughter house Receipt. 
Account of Ticket issued to Collection Clerk . 
Register of Miscellaneous Sales . 
Garden Ledger. 
Bill for Miscellaneous demands. 
Register of Bills for Miscellaneous Demands. 
Register of Copying Fee . 
Register of Travellers Bungalow / Sarai / Dharmashala . 
Register of Hire of Municipal Property . 
Periodical Increment Certificate of Establishment. 
Bill of Contingent Charges . 
Journal ofReceipts of Stores . 
Journal of Issues of Stores. 
Stores Ledger. 


39 


23 
24 
25 


46 
48 


49 
51 A 


26 


51 B 

59 


27 


47 


63 
65 


70 


74 


101 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


79 


59 


80 
82 


83 
84 
85 


36 
37 


53 


38 
39 
40 


86 
87 
89 
95 
107 
109 


41 


76 


42 


43 


44 


110 


111 


45 
31. -565-34-4 (9 & 38 ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


SCHEDULE “ I ” —Contd . 


“ C ” Class Papers - Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


46 


112 
113 


63 
69 


47 


48 


115 


31 


117 


49 
50 


51 


47 


52 


118 
120 
122 
125 
126 


53 


54 


127 


49 


55 
56 
57 
58 


130 
134 


43 
44 


135 


59 
60 


61 


62 
63 
64 


65 


66 


67 
68 
69 


( 4 ) 
Requisition of Articles. 
Stamp Account. 
Register of Production of Town Compost. 
Particulars of Coal Consignments received . 
Kerosene Oil Account. 
Meter Reading Book for Consumption of Electrical Energy . 
Stock Account of Fodder . 
Work Order Book . 
Petrol Account. 
Motor Vehicles Account. 
Schedule of Rates . 
Muster Roll of Daily Labour employed . 
Morning Report. 
Matters relating to Kabulayats for a period up to one year. 
Plague, Cholera and Small -pox Register . 
Cheque Books used (Counterfoil). 
Cattle Pound Register . 
Cattle Pound Kid . 
Record relating to Election . 
Miscellaneous Applications (1 ) Building Permission, (2 ) Order for 
Building Permission (3 ) Application for Transfer of Khata , (4 ) Order of 
Assessor in respect of Transfer of Khatas. 
Papers relating to Leave and Transfer . 
Paper relating to Criminal Cases. 
Tapal or Peon s Delivery Book . 
Plants and Estimates of Repairs . 
Papers relating to Permanent Projects of the Council and such other 
important cases. 
Plans and Estimates of Original Works. 
Register of Transfer of Khatas. 
Other Inquiry Papers relating to Building permission . 
Inquiry papers relating to Transfer of Khata. 
Vaccination Register . 
Papers relating to Grants...... Private and Public Bodies . 
Papers regarding action taken in respect of U.H.H. Buildings. 
Papers regarding Dangerous Buildings and Shades. 
Miscellaneous Advance recoupment. 
Reconciliation of Advance received . 
Register of Misc. Sales. 
Register of Progressive Work . 
Pay Register. 
Register of Secrurity submitted by employee . 
Stop Payment Order. 
Register of Material Receipt. 
Register of Material Demand . 
Register of Outward Material. 
Stock Report. 
Notices and A Register. 
Income and expenditure Register. 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 
78 
79 


5b 
5c 


80 


81 


11 


82 


83 
84 


18 
36 
42 


85 


67 
70 


86 


87 


71 


72 


88 
89 


73 
74 


90 


91 


82 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


१ ९ 


SCHEDULE “ I ” —Contd . 


" D " Class Papers 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


41 


45 
46 


2 


67 


3 


4 


5 


6 


. 


Face Value Tickets of Toll Tax . 
Notice to Private Scavenger. 
Sanitary Inspector s Quarterly Reports of Private Scavenging Service . 
Visit Book kept at Naka and Dispensary . 
Daily Reports of Plague , Cholera and Small - Pox . 
Casual Leave Register and Application for Casual Leave . 
Other papers of unimportant nature not rquired for Audit purposes. 
Report sent to Government Offices, furnishing information called for on 
which no action is to be taken by the Council. 
Forms prescribed under Octroi Rules, 1968 . 
Office copies of documents . 
Pilgrims, Market etc. 
Applications under R.T.I. Act (excluding first appeal) 


7 


8 


9 


10 
11 


SCHEDULE II 

( See Bye - Law9 ) 
Register of Records Destroyed 


Date of Destruction 


Remark 


Serial 

No. 


Number and Date of 

Document 


Particulars in brief of the 

Record Destroyed 


No. 
( 2 ) 


Date 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


I hereby certify that the document (s) shown at Serial No. ( 1) was/ were destroyed by tearing /burning in my presence and 
it/there was /were sold * 


Date 


Signature of the Chief Officer. 


* Here specify the manner of disposal under Rule 11 


Washim : 
Dated the 12th July 2018 . 


(Illegible), 
Collector, 
Washim . 


अ . क्र . ११८ . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 


क्रमांक अमनपा - नर - कलम-३७( १ )-३०३-२०१८. 


अकोला शहराच्या मुळ हद्दीची सुधारित विकास योजना शासनाची अधिसूचना क्र . TPS-2508-680-CR129-( B)-2002- UD-30, दिनांक 
२६-१०-२००४ अन्वये मंजूर केलेली असून 

दिनांक १५-१२-२००४ पासून 

अंमलात आली आहे. 
अकोला शहराच्या उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये ३०.०० मीटर रुंदीचा कॅनाल (पाण्याखालील क्षेत्र) दर्शविण्यात आलेला आहे . सद्यस्थितीत 
कॅनाल अस्तित्वात नसून सदर कॅनाल डाबकी रोड ते बाळापूर रोड व पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ ला जोडणारा मार्ग कॅनाल ऐवजी ३० मीटर रस्ता 
करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करणे बाबतचा प्रस्ताव मा . महासभेपुढे 
सादर करण्यात आलेला होता . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


उक्त फेरबदलाच्या प्रस्तावास मा . महासभेने ठराव क्र . ०८ , दिनांक ०९ - ०५-२०१८ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे व सदर फेरबदलाच्या 
प्रस्तावाबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करणे व प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मा . शासनास सादरकरणेसाठी मा . महासभेने आयुक्त , अकोला महानगरपालिका , 
अकोला यांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

मा . महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार नियोजित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता 
मंजूर विकास योजना अकोला ( मूळ हद्द ) 

नियोजित फेरबदल प्रस्ताव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
डाबकी रोड ते बाळापूर रोड व पुढे राष्ट्रीय डाबकी रोड ते बाळापूर रोड व पुढे राष्ट्री 
महामार्ग क्र .६ ला जोडणारा ३०.०० मीटर महामार्ग क्र .६ ला जोडणारा कॅनाल ऐवजी 
रुंदीचा कॅनाल ( पाण्याखालील क्षेत्र ) 

३० मीटर रस्ता 


अ.क्र . 


उक्त नियोजित फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत अकोला महानगरपालिकेच्या नगर रचनाकार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व निरिक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली आहे. उक्त फेरबदला संदर्भात नागरिकांच्या हरकती/ सूचना 
असतील तर त्यांनी ही जाहिर सूचना/नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेचे तारखेपासून ३०(तिस ) दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात 
आयुक्त , अकोला महानगरपालिका, अकोला यांचे नांवे सादर कराव्यात, सदर हरकती सूचनांचा विचार करुन शासनास फेरबदलाबाबत अंतिम मंजुरीचा 
प्रस्ताव सादर केला जाईल . मुदतीनंतर येणा- या हरकती/ सूचनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. 


( अवाच्य ), 


अकोला : 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 


आयुक्त , 


अकोला महानगरपालिका, अकोला. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Proposal for Modification U / S 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. 
No. AMC- TP- Section 37 ( 1 )-303-2018. 
Government Sactioned Development Plan TPS - 2508-680 - CR129 ( B ) -2002 -UD - 30 by decision dated 
26-10-2004 which came into force dated 15-12-2004 for Development in Original City Limit of Akola City . 

In the said sanctioned Development Plan of Akola City , the 30.00 meter wide Canal (area under water 
body ) is shown . Now , Canal is not in existence , this canal from Dabki Road to Balapur Road then upto 
National Highway No. 06 is Proposed 30.00 Meter Wide Road, proposed was moved Before the General 
Body U / s , 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

General Body Resolution No. 08 , dated 09-05-2018 For completion of the Legislative action and 
process and obtaining final sanction from Government to the said proposal with the said Modification , 
the Commissioner, Municipal Corporation , Akola , is hereby authorized by the General Body Akola 
Municipal Corporation , Akola . 


Table / Chart Showing Resolution in the said General Body for proposed Modification 
Sr. No. Sanctioned Development Plan 

Proposed Modification 
Akola (Original City Limit) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 Dabki Road to Balapur Road then Dabki Road to Balapur Road then 

upto National High Way No. 6 30.00 upto National High Way No. 6 canal 
meter wide Canal (area under water to be deleted & shown 30.00 meter 
body) 

wide road. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


२१ 


Copy of map showing the proposed Modification is displayed in office of Town Planning, Municipal 
Corporation , Akola for inspection and observation by the citizen . Objection /Suggestion in respect of 
the said Modification by the public / citizen , if any to be filed in writing in the name of Commissioner, 
Akola Municipal Corporation , Akola within 30 days from the publication of this public notice in the 
Official Gazette of Government of Maharashtra. After considering the Objection / Suggestion the pro 
posed Modification would be put before the Government for final sanctioned . Please note that, Objec 
tion / Suggestion received after the time limit, will not be considered . 


Akola : 
Dated the 26th July 2018 . 


(Illegible ), 

Commissioner, 
Akola Municipal Corporation , Akola. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२० . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , 

यांजकडून 


क्रमांक अनपा - नर- साबंवि - कलम- ३७- कावि -२५६७-२०१८. 


ज्याअर्थी, अचलपूर नगर परिषद जिल्हा अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ मधील तरतुदीनुसार अचलपूर नगर 
पालिकेच्या विकास आराखडा तयार केला आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने नागरी विकास प्रस्ताव क्र . टीपीएस- २८०३-१८१-सीआर ३५५- युडी-३० , 
दिनांक १७ जुलै २००४ अन्वये अचलपूर मंजूर विकास योजना मंजूर केली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी ०१ सप्टेंबर , २००४ पासून अमलात आली 
आहे आणि मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील जागा नझूल शिट क्र . १२, प्लॉट नं . २/३ आणि नझुल शिट क्रमांक १३ , प्लॉट नं . २ मध्ये अंशतः 
मौजा परतवाडा मंजूर विकास आराखडा अंतर्गत समाविष्ट आहे . नागरी विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , ४०००२१ , दिनांक २ मे २०१३ रोजी, ही 
जमीन आरक्षित आहे . आरक्षण क्र . “ ३० अ ” आदिवासी मुलींचे वसतीगृह ०.६ हेक्टर तसेच आरक्षण क्र . “ ३० ब ” सरकारी मुलींचे वस्तीगृह जमीन 
०.९ ५ हेक्टर जागा मंजूर झालेल्या अचलपूर विकास योजनेमध्ये अनुक्रमे विद्यमान परिस्थितीत राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत . 

त्याच जागेमध्ये सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग ( महाराष्ट्र शासन) या विभागाचे पत्रानुसार त्यांच्या सहाय्यक आयुक्त , अमरावती 
यांच्यामार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्या नुसारचे समक्रमांकाचे पत्र क्र . सहा.स.क -अमृत - शावगृह-२९७८-२०१७-१८ , अमरावती, दिनांक 
१२-०७-२०१७ नुसार आरक्षित १/२ एकर जमीन आदिवासी विभाग वस्तिगृहासाठी नझुल शिट क्र . १२, प्लॉट नं . २/३ आणि नझुल शिट क्र . १३, प्लॉट 
नं . २ यामधून उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांनी अचलपूर नगर परिषद द्वारा अशाप्रकारे किरकोळ फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावासाठी आणि 
सरकारच्या कार्यालयाच्या पत्र क्र . नझुल - कावि -२०६-२०१८ , दिनांक २२-०१-२०१८ आणि अचलपूर नगर परिषद सर्वसाधारण सभा दि . १९ -०३ 
२०१८ ठराव क्र . कलम ६६ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये सदर प्रस्ताव यथोचित कार्यवाही करून 
शासनाकडे पाठविण्याचे धोरण निश्चित केले आहे . 


त्याअर्थी, या सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून ३० दिवसाच्या आत मुख्य अधिकारी , नगर परिषद , अचलपूर यांच्याकडे हरकती व सूचना नोंदविण्यात 
येतील व विहीत मुदतीनंतर प्राप्त सूचना मात्र विचाराधीन राहणार नाहीत . 


किरकोळ फेरबदलाचा उद्देश 


( १) नझुल शीट क्र . १२ आणि १३ , प्लॉट नं . २/३ व २ आरक्षण क्रमांक “३० अ ” आदिवासी मुलींचे वस्तिगृह असणारी विद्यमान ताब्याची जमीन 
क्षेत्र ०.६ हेक्टर यामध्ये आरक्षण क्र . “३० ब ” शासकीय मुलींचे वस्तिगृह पासून १/२ एकर (०.२० हेक्टर) पेक्षा जास्त प्रमाणात जागा वाढवू 
शकतील . शिवाय शासकीय मुलींचे वस्तीगृह विद्यमान ताब्याचे क्षेत्र ०.९ ५ हेक्टर कमीत १/२ कमी एकरसाठी ( ०.२ हेक्टर)म्हणजे ०.९५-०.२०-०.७५ 
हेक्टर एवढी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी राहील . 

टीपः- उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशा अचलपूर नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांना अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आले आहे . 


अचलपूर : 


दिनांक २५ जुलै २०१८ . 


सौ . सुनिता नरेंद्र फिसके , 

अध्यक्षा, 
अचलपूर , नगर परिषद . 


अ .-एक - अ-६ ( १६३४ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२१ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No. AMC- T.P. - PWD - S.37 - WS- 2567-2018. 


Whereas , Achalpur Municipal Council, District Amravati prepared Development Plan of Achalpur 
Municipal Council as per provision of Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966 and whereas , 
said Development Plan have been sanctioned by Maharashtra Government vide Urban Development 
Resolution No. T.P.S.- 2803 / 181 / C.R . 355 /UD - 30 , dated 17th July 2004 and same has come into force 
with effect from 1st September , 2004 and whereas , in said sanctioned Development Plan Land in Nazul 
Sheet No. 12 , Plot No. 2/3 and Nazul Sheet No. 13 , Plot No. 2 both has partially Mauza Parathwada is 
covered within said Development Plan and whereas , as per notification from Urban Development 
Department, Mantralaya , Mumbai, 400021, dated 2nd May, 2013. The said land have reserved in 
manner that “ Reservation No. 30A ” Tribal Girls Hostel land measuring 0.6 Hectare as well as “ Reserva 
tion No. 30 B ” Government Girls Hostel land measuring 0.95 Hectare have been reserved respectively in 
sanctioned Achalpur Development Plan now a day is in force . 

In same land social welfare and special assistance Department (Government of Maharashtra ) have 
proceed no objection certificate through its Assistant Commissioner , Amravati as per there Office 
Letter No. Outward No./ सहा . सक / अम / शावगृह 2978 / 2017-18/ अमरावती , dated 12th July , 2017 as stating re 
served % acre land may reserved for Tribal Department hostel from Nazul Sheet No. 12 , Plot No. 2/3 and 
Nazul Sheet No. 13 , Plot No. 2 as so and whereas , Sub Divisional Officer , Achalpur directs Achalpur 
Municipal Council to make a proposal for minor modification in such a manner and to send Government 
for approval through it s office Letter No. नझुल/ कावि 206/2018 , dated 22nd January, 2018 and whereas , 
Achalpur Municipal Council General Body passed Resolution No. 66 as to get approval for same proposal 
under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 37 . 

Therefore , any one citizen , concern officer , concern authority letter etc. can furnish there 
objection and suggestion within 30 days from this publication to Chief Officer , Municipal Council , 
Achalpur objection received beyond valid period from publication cannot be taken into consideration . 


Objects for Minor Modification 


( 1 ) Land in Nazul Sheet No. 12 and 13 , Plot No. 2/3 and 2 " Reservation No. 30A ” Tribal Girls Hostel 
bearing land area 0.6 Hectare may modify as exceed with 12 acre (0.20 Hectare ) from " Reservation 
No. 30B” Government Girls Hostel and area 0.95 Hectare may less for 12 acre (0.2 Hectare) that is 0.95 - 
0.20 = 0.75 Acre may remain for social welfare and Special Assistance Department . 

Note . Part plan regarding above said Minor Modificationskept open for inspection purpose at office 
of Municipal Council , Achalpur during office working days. 


Achalpur: 
Dated the 25th July 2018 . 


Sau . SUNITA NARENDRA FISKE , 

President, 
Achalpur, Municipal Council. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२२ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
मुर्तिजापूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार प्रस्तावित 

फेरबदल 


क्रमांक नपमु - मुअ - बांवि -२९६८-२०१८. 


मुर्तिजापूर शहराचा विकास आराखडा ( सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे आदेश क्रमांक वि.यो., मुर्तिजापूर ( सुधारित ) टी.पी.व्ही.-२४३४ , 
दिनांक ३० मार्च, १९ ८८ अंतिमतः मंजूर केला असून सदर विकास आराखडा हा १ जुलै, १९ ८९ पासून अंमलात आला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


२३ 


नागरिकांच्या मागणीनुसार मुर्तिजापूर नगर परिषदेने मंजूर विकास आराखड्यामध्ये किरकोळ फेरबदल करण्याचे प्रस्ताव पारित केलेले असून त्या 
संबंधाने नगर परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक ७ मार्च, २०१८ , ठराव क्रमांक १० अन्वये प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे . प्रस्तावित किरकोळ 
फेरबदलाचा तपशील खालीलप्रमाणे लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


- 


१. मुर्तिजापूर शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यातील नझुल भूखंड क्रमांक १२७/१, शिट क्र . १०- डी मधील ९९९०.०३ चौ.मी. 
जागा ही शासकीय व निमशासकीय करीता आरक्षित आहे . त्या जागेपैकी दर्शनी भागाची मुख्य रस्त्याला लागून पूर्व-पश्चिम व राज्य 
महामार्गाला लागून उत्तर- दक्षिण असे एकूण १८०८.०१ चौ. मी . जागा शासकीय व निमशासकीय जागेतून वगळून सदरची जागा मुर्तिजापूर नगर 
परिषदेच्या व्यापार संकुल व वाहन तळाकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे मुर्तिजापूर शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये आरक्षणात किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता प्रस्तावित बदल दर्शविणारे भाग नकाशे 
आणि इतर तपशील मुर्तिजापूर नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्याबाबत 
लोकांकडून हरकती वा सूचना मागविण्यात येत आहे. अशा हरकती वा सूचना ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत प्राप्त होतील . 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद , मुर्तिजापूर यांचेमार्फत स्विकारण्यात येतील . 

उशिराने प्राप्त होणा- या हरकती वा सूचना ह्या सुनावणीसाठी विचारात घेतल्या जाणार नाही याची नोंद द्यावी. 


त्या 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक २३ जुलै २०१८ . 


( अवाच्य ), 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , मुर्तिजापूर. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२३. 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Proposed Minor Modifications in the Development Plan of Murtizapur Town u / s 37 ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No. MCM- CO -CD- 2968-2018. 


The Development Plan of Murtizapur Town is finally approved by Government of Maharashtra vide 
Order No. D.P. Murtizapur (Revised ) T.P.V. 2434 , dated 30th March , 1988 and come into force w.e.f. 
1st July , 1989 ; 


Modification s in the sanctioned Development Plan modification s in the said plan described there 
under and passed the resolutions accordingly in their meeting vide General Body Resolutions No. 10 , 
dated 7th March , 2018. The details of the proposed modification s are as under. 


In the Development Plan of Murtizapur Nazul Plot No. 127/1, Sheet No. 10 D the area land is 
9990.03 Sq.m.has reserved for public Utility in this land Front side of land strip on the side of Main 
Road East -West & on the side of State Highway North - South the area of land is 1808.01 Sq.m. is 
reserved for Municipal Council Shopping Complex and Parking in the Development Plan of 
Murtizapur. 


The Plans showing the above modifications alongwith the details there of is published on notice 
board of the office for Municipal Council, Murtizapur for public information . The objections and suggstions 
are invited from the public and it can be received by the Chief Officer of Municipal Council , Murtizapur 
within 30 days from the publication for this notice . The applications in to the matter received beyond 
the limit of prescribed period shall not be heard and considered . 


Murtizapur : 
Dated the 23rd July 2018 . 


( Illegible) , 

President, 
Municipal Council , Murtizapur. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना 

प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१५ 


शुक्रवार , जुलै २७ , २०१८ / श्रावण ५ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६ ९ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


वाचाः-( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई यांचे पत्र दि . १२ जुलै, २०१८ . 

( २) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे पत्र क्र . अका-१ / नपाप्र / कावि-९ ५८/ १८ , दि . २१-७-२०१८ . 


आदेश 


क्र .-प्रादे.संचालक( नपाप्र )-अ.का . कावि- २२७-२०१८ . – 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ च्या कलम ९(२) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) खालील तक्यात 
यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर नबाबपूर या नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 


येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नेर नबाबपूर या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात यावी. 


तक्ता 


( नेर नबाबपुर ,जिल्हा- यवतमाळ ) 

राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची 


सन २०११ चे 


नगर परिषेदेचे 
नाव व वर्ग 


एकूण 
सदस्य 
संख्या 


जनगणने नुसार 


स्त्रिया 
साठी 
राखीव 


स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची संख्या 


एकूण संख्या 


लोकसंख्या 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 

( ६ ) 
अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


नेर नबाबपुर- क 


२ ९ ३०२ 


१८ 


२ 


५ 


११ 


१ 


३ 


५ 


अमरावती : 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


२५ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७० . 
BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR . 

MUNICIPAL ADMINISTRATION 


Read :-1. State Election Commission , M. S., Mumbai Letter No. RNA/NP -2018 , Desk 6 , Date 12-07-2018 . 

2. Collector, Yavatmal as per Letter, Date 21-07-2018 . 


ORDER 


No. RDMA- LRCO - ELECTION -WS - 227-2018.— 

Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagpur Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 taking into consideration 2011 census population . ( including the Population of Scheduled Caste , Scheduled 
Tribes and Backward Classes of Citizens ), the number of elected councillors in respect of Ner Nababpur Municipal 
Council of Yavatmal District is fixed asmentioned in the following table . 

Similarly the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as mentioned in the table . 

The General Election of the Ner Nababpur Municipal Council of District Yavatmal should be held as per this 
Order. 


TABLE 


(Ner Nababpur, District Yavatmal) 


Total 


Total 


Seats 


Total No. of Seats reserved for 


Seats reserved for Women 


Population 


No. of 


reserved 


Name of 

the 
Municipal 
Council 


as per 


elected 
councillors 


for 
Women 


census 
2011 


Scheduled Scheduled Backward General Scheduled Scheduled Backward General 
Castes Tribes Class of 

Castes Tribes Class of 
citizens 

citizens 
( 5 ) 

( 6 ) 
2 

5 11 

3 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 
Ner Nababpur - C 


29302 


18 


9 


5 


Amravati : 
Dated the 26th July 2018 . 


PIYUSH SINGH , 
Divisional Commissioner and Regional Director, 

Municipal Administration , Amravati. 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ७१ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


वाचाः- (१) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई यांचे पत्र दि . १२ जुलै, २०१८ . 

( २) जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे पत्र क्र . कक्ष -१३/ कलि / कावि -२६२/ १८ , दि . २३-७-२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -प्रादे.संचालक ( नपाप्र)-अ.का.- कावि - २२८-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ च्या कलम ९(२) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) खालील तक्त्यात 
वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड या नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे. 
अ .-एक - अ-७ ( १६३४ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे रिसोड या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात यावी . 


तक्ता 


(रिसोड , जिल्हा वाशिम ) 

राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची 


एकूण 


नगर परिषदेचे 
नाव व वर्ग 


सन २०११ चे 
जनगणनेनुसार 
लोकसंख्या 


स्त्रियां 
साठी 
राखीव 


स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची संख्या 


सदस्य 


एकूण संख्या 


संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा.प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


रिसोड- क 


३४१३६ 


२० 


१० 


५ 


१२ 


२ 


३ 


५ 


अमरावती : 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , अमरावती. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२. 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , 

MUNICIPAL ADMINISTRATION 


Read : -1 . 


State Election Commission , M. S.,Mumbai Letter No. RNA/NP- 2018 , Desk 6 , Date 12-07-2018 . 


2. Collector, Washim as per Letter , Date 23-07-2018 . 


ORDER 


No. RDMA -LRCO - ELECTION -WS- 228-2018.— 


Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965, taking into consideration 2011 census population (including the Population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens), the number of elected Councillors in respect of Risod Municipal Council of 
Washim District is fixed asmentioned in the following Table. 


Similarly the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the Table . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


२७ 


The General Election of the Risod Municipal Council of District Washim should be held as per this Order. 


TABLE 


(Risod , District Washim ) 


Name of 


Total 


Total 


Seat 


Total No. of Seats reserved for 


Seats reserved for Women 


the 


Population 


No. of 


reserved 


as per 


Municipal 

Council 


elected for 
Councillors Women 


Census 
2011 


Scheduled Scheduled Backward General Scheduled Scheduled Backward General 
Castes Tribes Class of 

Castes Tribes Class of 
Citizens 

Citizens 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Risod - C 


34136 


20 


10 


3 


0 


5 


12 


2 


0 


3 


5 


Amravati : 


Dated the 26th July 2018 . 


PIYUSH SINGH , 
Divisional Commissioner and Regional Director, 

Municipal Administration , Amravati. 


१६ 


शनिवार , जुलै २८ , २०१८ / श्रावण ६, शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र .- अका- नपाप्र- कावि- ७२७-२०१८. 


यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा नगरपरिषदेची दि . १३ डिसेंबर २०१७ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न झाली आहे. 

सदर सार्वत्रिक 
निवडणुकित निवडणूक लढविणा- या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकित केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत व विहित नमुन्यात सादर केला नाही, अशा 
१६ उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १६( १-ड) नुसार व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९४० 


अनर्ह म्हणून 

घोषित करण्यात आलेल्या 


दिनांक १ ९ जून २०१० नुसार , आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाकरीता अनर्ह घोषित करण्यात आले आहे . 
१ ते १६ उमेदवारांची नावे पुढील प्रपत्र- एकमध्ये दर्शविली आहे. 


प्रपत्र - एक 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेमध्ये न सादर केलेल्या उमेदवारांची माहिती 

निवडणुकीचा दिनांक :- १३-१२-२०१७ 


निकालाचा दिनांक :- १४-१२-२०१७ 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे 


उमेदवाराचे नाव 


नाव 


खर्च सादर करण्याचा 
अंतीम दिनांक 

( ४ ) 


उमेदवाराने सादर केलेल्या 

खर्चाबाबत 
( ५ ) 


पक्षाने केलेला व उमेदवारामध्ये 
वाटून देण्यात आलेला खर्च 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


पांढरकवडा मंचलवार प्रिया वामन 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


२ 


बेले श्रीधर रामचंद्र 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


३ 


मंचलवार वामन नारायणराव 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


४ 


नस्कूलवार रवि सदाशिव 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही . 


निरंक 


५ 


नार्लावार मिनल सचिन 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


६ 


पोसवाल यासमीन अशपाक 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


७ 


पोसवाल हलीमाबेगम 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


जहागीर खा 


८ 


कूमरे आकाश भिमराव 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


९ 


मडावी वंदना सतिश 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


१० 


बाभूळकर 


शोभा बंडू 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


११ 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


मोहम्मद मुनिरूनिसा बेगम 
हनिफ 


१२ 


सैय्यद नजमूननिसा जाकीर 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही . 


निरंक 


१३ 


पेंदोर नानीबाई सुधाकर 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 
खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


१४ 


पेंदोर उमाकांत संजय 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


१५ 


बघेल प्रितमसिंह पंचमसिंह 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही . 


निरंक 


१६ 


१२-०१-२०१८ 


शेख रुकसानाबी मोहमद 
हनिफ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


२ ९ 


१७ 


बुधवार , ऑगस्ट १ , २०१८ / श्रावण १० , 


शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ७४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष - ६- नपाप्र - अका - कावि - ३०४-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ५१-१ अ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी , अकोला या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , अकोला जिल्ह्यातील 
नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी दिनांक १५-७-२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार जनतेतून थेट 
बार्शिटाकळी नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदावर निवडून आले आहेत. 

अनुसूची 
अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या जर प्रभाग राखीव असेल तर कोणासाठी 

उमेदवाराचे नाव 


अ.क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


महेफुज खान रसुल खान 


सर्वसाधारण 


अकोला : 


आस्तिककुमार पाण्डेय , ( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी , अकोला . 


दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Desk- 6 - MCA- AK - WS- 304-2018.--- 


As required under Section 51-1A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 and powers delegted to me by the State Election Commission of Maharashtra, I Astikkumar 
Pandey (I.A.S.), Collector, Akola hereby publishthe name of person who has been declared elected as President of 


अ.- एक- अ -८ ( १६३४ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


Barshitakli Nagar Panchayat in Akola District in the General election held on 15-7-2018 as shown in below Schedule. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Elected President 


Whether the ward is reserved and if 

so , for whom 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Mahefuz Khan RasulKhan 


General 


Akola : 
Dated the 31st July 2018 . 


ASTIKKUMAR PANDEY (IAS) , 

Collector, Akola . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ७६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- ६- नपाप्र - अका- कावि - ३०४-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १९( १),( २) व (४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी , अकोला या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , बार्शिटाकळी नगर 
पंचायतीच्या दिनांक १५-७-२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
प्रभागातून नगर पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव प्रभाग क्रमांक जर प्रभाग राखीव असेल तर कोणासाठी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


३ 


४ 


४ 


५ 


५ 
६ 


६ 


७ 


७ 


८ 


८ 


९ 


शिरसाट सुनिल विठ्ठल 
राठोड विनोद राजाराम 
जामनिक सुरेश सुखदेव 
राऊत मीनाताई बबन 
इफ्तेखारोद्दीन काजी सईदोद्दीन 
खान नसीम अमजद 
साबळे छाया राजेश 
शाह शबनम परवीन अशफाक अली शाह 
नुसरत जमील सैय्यद मुजफ्फर 
वाटमारे जयश्री रमेश 
खान लाइका खातून सरफराज 
धुरंधर कमलाबाई शंकर 
बोबडे मनिषा भारत 
खान अरशद अंसारउल्लाह 
हसन शाह अनवर शाह 
अब्दुल अकील अब्दुल अजीज 
सैय्यद सबिया परवीन सैय्यद अबरार 


सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
अनुसूचित जाती महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 


१० 


१० 


११ 


११ 


१२ 


१२ 


१३ 


१३ 


१४ 


१४ 


१५ 


१५ 


१६ 


१६ 


१७ 


१७ 


अकोला : 


आस्तिककुमार पाण्डेय , ( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी, अकोला . 


दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 


३१ 


HTT 9-34 (37241. ) (37. fà.g.), H. STI. PT., 31. 55.00 . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No.Desk -6 -MCA -AK -WS- 304-2018 .--- 


As required under sub -section (1) , (2 ) & (4 ) of Section 19 ofMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 and powers delegted to me by the State Election Commission ofMaharashtra , 
1, Astikkumar Pandey ( I.A.S.), Collector, Akola hereby publish the names of candidates , who have been declared 
elected as councilors of the Nagar Panchayat, Barshitakli from the Prabhag shown against their names in the General 
election held on 15-7-2018 as shown in Schedule below 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Elected Councillors 


Ward No. 


Whether the ward is reserved , if 

so , for whom 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


1 


Shirsat Sunil Vitthal 


1 


General 


2 


2 


Backward Class of Citizens 


Rathod Vinod Rajaram 
Jamnik Suresh Sukhdeo 


3 


3 


Scheduled Castes 
GeneralWomen 


4 


RautMeenatai Baban 


4 


5 


5 


General 


6 


6 


General 


Iftekharoddin Kaji Saidoddin 
Khan Nasim Amjad 
Sable Chhaya Rajesh 
Shah Shabanam Parvin Ashfak 


7 


7 


GeneralWomen 


8 


8 


Backward Class of Citizens Women 


Ali Shah 


9 


9 


GeneralWomen 


10 


Nusrat Jamil Sayyed Mujffar 
Watmare Jayashri Ramesh 
Khan Laika Khatun Sarfaraz 


10 


Backward Class of CitizensWomen 
Backward Class of Citizens Women 


11 


11 


12 


12 


Dhurandhar Kamalabai Shankar 
Bobade Manisha Bharat 


Scheduled Castes Women 
GeneralWomen 


13 


13 


14 


14 


General 


15 


15 


Khan Arshad Ansarullah 
Hasan Shah Anwar Shah 
Abdul Akil Abdul Ajij 
Sayed Sabiya Parvin Sayed Abrar 


Backward Class of Citizens 
General 


16 


16 


17 


17 


GeneralWomen 


Akola : 


ASTIKKUMAR PANDEY ( IAS ), 


Dated the 31st July 2018 . 


Collector, Akola . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


